राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) राज्यातील 
खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा 
प्रकल्प सन २०२४ पर्यंत राज्यात राबविण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२२/ प्र.क्र. २१७/ १७-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,विस्तार,मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक: १२/०२/२०२४ 
वाचा:- 


(१) कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १६२२/प्र.क्र. २१७/१७-अ, दि. १८/११/२०२२. 

(२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृउसं(प्रो/गुनि-६/न.क्र. २३/राकृवियो/खनिप्र/ १६१६३/२०२३, 
दि. १५/०५/२०२३. 

(३) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १०/११/२०२३. 

(४) कृषि विभागाचे पत्र क्र. RKV-91923/C.R. २३२/१४-ओअ, दि. २५/०१/२०२४ व त्यासोबतचे 
राज्यस्तरीय मंजूरी समितीचे (SLSC) दि. ०८/०१/२०२४ चे इतिवृत्त. 


शासन शुध्दिपत्रक: 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय मंजूरी 
समितीच्या बैठकीत खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे याकरीता रु. २००.०० लाख 
रकमेचा प्रकल्प सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुषंगाने, 
कृषि आयुक्‍तालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार सन २०२२-२३ मध्ये रु. १९९.९२ लाख इतक्या रकमेचा 
प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आळी. तद्नंतर कृषि आयुक्तालयाचे वाचा 
येथे अ.क्र. २ मध्ये नमूद दि. 94/04/2023 च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत सन २०२२- 
२३ मध्ये राज्यातील खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण या प्रकल्पातंर्गत बाब बदल करुन 
मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानुसार वाचा येथे अक्र. ३ येथील शासन पत्र दि. 
१०/११/२०२३ अन्वये सदर प्रकल्पातील बाब बदलाद्वारे प्रस्तावित केलेल्या प्रकल्पाच्या पुनर्वितरणास व 
प्रकल्प कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यास आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांना कळविण्यात आले होते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दिनांक 
०८ जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या बैठकीत सदर प्रकल्पातील 
आंतर- घटक खर्चात सुधारणा मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, प्रकल्पास डिसेंबर २०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ दिली आहे. सदर सुधारणेनुसार निधी खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे वित्तीय मान्यता देण्यात येत 


आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२२/ प्र.क्र. २१७/ १७-ओ 


(रु. कोटीमध्ये) 
अ.क्र घटक मंजूर प्रकल्प | सुधारीत प्रकल्प 
किंमत किंमत 
प्रयोगशाळेचे नूतनीकरण आणि विद्युतीकरण. ०.१०५० ०.०९३७१ 
२ | जुनी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे दुरुस्त करणे, वार्षिक | ०.२३२१ ०.२७३९ 
देखभाल खर्च, इ. 
३ | नवीन यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी. ०.५५०८ ०.५५०८ 
8 । साहित्य आणि काचेच्या वस्तूंची खरेदी att} ०.९३२६ ०.९३५२ 
प्रयोगशाळेसाठी रसायने. 
५ । कर्मचारी, सुरक्षा (अग्निशामक यंत्र, SHA खरेदी, WTS | ०.०२२५ ०.०११२६ 
इ.) 
६ | चाचणी व stead प्रयोगशाळांसाठी राष्ट्रीय मान्यता | 0.9990 ०.०९५१७ 
मंडळाची (NABL) मंजूरीसाठी. 
एकूण १.९६०० १.९६०० 
७ | प्रशासकीय खर्च ०.०३९२ ०.०३९२ 
एकूण १.९९९२ १.९९९२ 


२. वाचा येथे नमूद अ.क्र. १ मध्ये नमूद दि. १८/११/२०२२ च्या शासन निर्णयातील अटी व शार्ती 
यापूढेही लागू राहतील. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१४५९०९०७०१ असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

Pp | M PA L E ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a9753171 1flef9f3e78de039be6ca 
bb44929032069507, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PRASHANT RAMESH ८५०५ वावडी 
(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (कृषी )/ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहाय्यक (कृषि व पदुम विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


-0४) 


सह सचिव (नि. व गु. नि.), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषि संचालक (नि. व गु. नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) (१४-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप संचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


wen ७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२२/ प्र.क्र. २१७/ Io- 


११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 
१३) नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई 

१४) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


